कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नतीसाठी पात्र सहायक 
कक्ष अधिकारी यांची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची 


तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः कअनि-११२१/प्र.क्र.१९ /१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: २२ एप्रिल, २०२१. 


शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.सीसीएस २८८६/२२/८६/१४-ब, दि.११ मार्च १९९१ 
शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही - २०११/प्र.क्र.२८४/१२ 
दिनांक २१ ऑक्टोबर, २०११. 


शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. कअनि-१११९/प्र.क्र.५३/१४-ब, 
दिनांक १० डिसेंबर, २०१९ 


शासन परिपत्रक :- 


१) 


संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन अधिसूचनेतील नियम २(ड) अनुसार कक्ष अधिकारी पदावर 
पदोन्नतीसाठी पात्र सहायक कक्ष अधिकारी यांची सामायिक जेष्ठतासूची तयार करणे आवश्‍यक आहे. 
त्यानुसार संदर्भ क्र.३ येथील शासन परिपत्रकान्वये दिनांक ०१.०१.२०१९ रोजीची कक्ष अधिकारी 
पदावर पदोन्नतीसाठी पात्र सहायक कक्ष अधिकारी यांची अंतरिम सामायिक ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द 
करण्यात आली आहे. 


संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार दिनांक ०१.०१.२०२० पर्यन्त जे सहायक 
कक्ष अधिकारी सातत्याने सहायक कक्ष अधिकारी पदावर गुणोत्तरानुसार (ज्या सहायक कक्ष 
अधिकारी यांनी त्यांची मूळ ज्येष्ठता गमाविली असेल त्यांच्या बाबतीत त्यांना मिळत असलेल्या 
ज्येष्ठतेच्या सुधारित दिनांकापासून) ५ वर्षापेक्षा अधिक काळ नियमित नेमणूक/पदोन्नतीने काम करीत 
आहेत व ज्यांनी कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठी विहित केलेली विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण 
केलेली आहे किंवा ज्यांना सदर परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे, अशा पात्र 
सहायक कक्ष अधिकारी यांची दिनांक 09.09.2020 रोजीची तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची तयार 
करण्यात आली असून ती या परिपत्रकासोबत जोडली आहे. 


सहायक कक्ष अधिकारी संवर्गाच्या सेवाप्रवेश नियमानुसार ३०% जागांवर पदोन्नती कोट्यातून पात्र 
लिपिक-टंकलेखकांना सहायक कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नती देण्यात येते. त्यानुसार लिपिक- 
टंकळलेखकांना सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नियमित पदोन्नती देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. 
लिपिक-टंकलेखकांना सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नियमित पदोन्नती देण्याची कार्यवाही जस- 
जशी पूर्ण करण्यात येईल, त्यानुसार पदोन्नत कोट्यातील सहायक कक्ष अधिकारी यांचा ज्येष्ठता 
सूचीत उचित स्थानी समावेञ करण्यात येईल. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः कअनि-११२१/प्र.क्र.१९/१४-ब, दिनांक 22 एप्रिळ, 2029 


8) 


दिनांक 09.09.2020 च्या ज्येष्ठता यादीत समाविष्ट होणाऱ्या सोबत जोडलेल्या यादीतील अ.क्र.१ 
ते २८ येथील सहायक कक्ष अधिकारी यांचा दिनांक ०१.०१.२०१९ रोजीच्या अंतरिम सामायिक 
ज्येष्ठतासूचीतील ज्येष्ठता क्रमांकानुसार त्या - त्या ठिकाणी समावेश होईल तसेच अ.क्र. २९ ते ८७ 
येथील सहायक कक्ष अधिकारी यांचा दिनांक १.१.२०१९ च्या ज्येष्ठता यादीतील शेवटच्या ज्येष्ठता 
क्रमांकानंतर (ज्ये.क्र.9६० नंतर) समावेश होईल. ज्येष्ठता गमाविलेल्या ज्या सहायक कक्ष 
अधिकाऱ्यांची ज्येष्ठता सध्या निश्चित करणे शक्य नाही अशा सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांची नावे 
ज्येष्ठतासूचीच्या खाली स्वतंत्र तक्त्यात दर्शविण्यात आलेली आहेत. सदर सहायक कक्ष 
अधिकाऱ्यांची ज्येष्ठता निश्चित झाल्यानंतर त्यांच्या नावाचा समावेडा त्यांच्या ज्येष्ठतेनुसार त्या-त्या 
वर्षाच्या ज्येष्ठतासूचीत करण्यात येईल. 

सर्व मंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते की, सदर परिपत्रक सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास 
आणावे व तसे कळविल्याबाबत त्यांची स्वाक्षरी घेतलेली प्रत अभिलेखात ठेवावी. सदर ज्येष्ठतासूचीत 
काही वास्तविक चुका अथवा त्रुटी राहिल्या असतील तर त्याबाबत संबंधितांनी दिनांक ०७ मे, २०२१ 
पर्यंत आपल्या विभागास निवेदन सादर करावे त्या दिनांकानंतर प्राप्त झालेल्या आक्षेपांचा विचार 
केला जाणार नाही अशा सूचना त्यांना द्याव्यात. त्याप्रमाणे दिनांक ०७ मे, २०२१ पर्यंत प्राप्त झालेल्या 
निवेदनातील वस्तुस्थिती संबंधित विभागांनी संबंधितांचे सेवापुस्तक व अन्य उपलब्ध अभिलेखावरून 
तपासून विभागाच्या अभिप्रायासह सामान्य प्रशासन विभागाला दिनांक १२ मे, २०२१ पर्यंत 
कळवाव्यात, म्हणजे त्याची पडताळणी करुन ज्येष्ठतासूचीत आवश्‍यक ते बदल करणे शक्‍य होईल. 
दिनांक १२ मे, २०२१ पर्यंत कोणतीही माहिती न आल्यास विभागातील संबंधितांचा काहीही आक्षेप 
नाही, असे गृहीत धरुन ज्येष्ठता सूची अंतिम करण्यात येईल याची कृपया नोंद घ्यावी. 


सदरहू कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नतीसाठी पात्र सहायक कक्ष अधिकारी यांची दिनांक ०१.०१.२०२० 
रोजीची तात्पुरती अतिरिक्‍त सामायिक ज्येष्ठता सूची, मा. उच्च न्यायालयाने याचिका क्रमांक 
२७९७/२०१५ वर दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार तसेच, या संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल 
केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ च्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


सदर ज्येष्ठतासूची मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज 
क्रमांक ८६२/२०१६ च्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 

सर्व मंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते की, सदर ज्येष्ठतासूचीची प्रत वेबसाईटवरुन प्राप्त 
करुन घ्यावी. आपल्या विभागातील सर्व संबंधितांना ज्येष्ठतासूचीची प्रत वेबसाईटवरुन उपलब्ध 
करुन घेण्याबाबत कळवावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः कअनि-११२१/प्र.क्र.१९/१४-ब, दिनांक 22 एप्रिळ, 2029 


सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०४२२१२०८०५६५०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
तैः Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
Gajanan =Mahatachis, O= Govermentcl 0४ 
Maharashtra, OU = General Administration 


B h j m rao G U fav Department 


(ग. मि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना) 


त्यांना विनंती करण्यात येते की, सदर ज्येष्ठतासूचीची प्रत वेबसाईटवरुन प्राप्त करुन घ्यावी. 
२) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नतीसाठी पात्र सहायक कक्ष अधिकारी यांची दिनांक 09.09.2020 रोजीची तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक कअनि ११२१/प्र.क्र.१९/१४-ब, दिनांक २२ एप्रिल, २०२१ 


अ.क्र. | ज्येष्ठता श्री/ सहायकांची नांवे विभागाचे नांव आयोगाने व्यक्तीचा जन्मतारीख नियुक्‍ती दिनांक/ | नियुक्तीचा | qe | at | ज्येष्ठता दिनांक/ | सेवानिवृत्तीचा अभिप्राय 
क्रमांक श्रीमती शिफारस केलेला प्रवर्ग पदोन्नती दिनांक मार्ग ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक 
१.१.२०२० प्रवर्ग ससेवा/ दिनांक 
Prov. मविप/ 
पदोन्नत 
|. १__| २ ३ शिया या ५ ६ | 8 | ८ ९ ct १९: | | aa | १२ १३ | oe १५ 
zw २०९-अ श्री. ।|ल.बा.साबळे मवववि अ.ज. १८.१०.१९६२ २७.०८.२००६ Walaa २७.०८.२००६ ३१.१०.२०२० सूट सूट आदेश उशिरा निर्गमित 
२ 424-31 श्री ।चं.का.वडे मवववि भज(ड) भज (ड) ०३.०४.१९७३ ३०.११.२०१० मविप ७८ २००९ २९.११.२०१० ३०.०४.२०३१ 
३ ५८२-अ श्री ।ना.वा.नारनवरे इविविकवि अज अज २६.०३.१९८५ १६.०३.२०१२ ससेवा १७९ २००९ ०७.०५.२०११ ३१.०३.२०४३ 
8 ५८८-अ श्रीमती ।सा.अ.लोहकरे (सा.गं.मडके) नविवि अज अज ०७.०६.१९८२ ०७.०५.२०११ ससेवा २०६ २००९ ०७.०५.२०११ 3३०.०६.२०४० 
छठ ६१०-अ श्री |रो.शि.सोनवणे गवि अजा अजा ०१.०७.१९८२ २५.१०.२०११ ससेवा २५६ । २००९ २४.१०.२०११ ३०.०६.२०४० 
& ६१२-अ श्री ।सं.बा.बाबर ग्राविवजसंवि अजा अजा १८.१२.१९८४ १३.०२.२०१२ ससेवा २६० । २००९ २५.१०.२०११ ३१.१२.२०४२ 
|. 8 | ६१४-अ श्रीमती ।नि.म.कांबळे ग्राविवजसंवि अजा अजा ०४.०४.१९८० २५.१०.२०११ ससेवा २६७ । २००९ २५.१०.२०११ ३०.०४.२०३८ 
८ ६३५-अ श्रीमती ।वै.चे.सावंत खुला खुला १४.०८.१९७३ ०४.०१.२०१२ मविप २१ २०११ ०८.११.२०११ ३१.०८.२०३१ 
g ६८४-अ श्री अ.सु.राऊत इमाव इमाव ०४.०४.१९८३ ०५.०९.२०१२ ससेवा ष्ट २०११ २२.०८.२०१२ ३०.०४.२०४१ 
|_ १०. || ६९२-अ श्री 'सु.भा.टोगे गवि इमाव इमाव ०९.०५.१९८२ ०४.०९.२०१२ ससेवा ७६ २०११ २२.०८.२०१२ ३१.०५.२०४० 
za ६९६-अ श्री ॥ध.अ.जगधने गवि अजा अजा ०४.१०.१९८३ ०६.०९.२०१२ ससेवा ९४ २०११ २२.०८.२०१२ ३१.१०.२०४१ 
२ ७०७-अ श्रीमती ।सं.वि.पाटील साप्रवि इमाव इमाव ०३.०५.१९८७ ०६.०९.२०१२ ससेवा १३० | २०११ २२.०८.२०१२ ३१.०५.२०४५ 
३ ७१४-अ श्री [sonar नियोजन खुला इमाव ५.११.१९८४ ०८.१०.२०१२ ससेवा 8 २०११ ०८.१०.२०१२ ३०.११.२०४२ उ.रुजू 
8 ७१६-अ श्रीमती ।प्रि.मो.मोरे साआवि खुला खुला ६.०६.१९८४ २४.०१.२०१३ अकंपा २४.०१.२०१३ ३०.०६.२०४२ 
4 ७१६-ब श्रीमती ।प्रा.अ.चुरी खुला gard २३.०९.१९७६ २६.०२.२०१३ मविप २ २०१२ २६.०२.२०१३ ३०.०९.२०३४ 
& ७२१-अ श्रीमती ।स्वा.शै.परांजपे साबांवि खुला खुला ३.१०.१९७३ २६.०२.२०१३ मविप ९ २०१२ २६.०२.२०१३ ३१.१०.२०३१ 
शिआा ७२६-अ श्रीमती |आ.चं.शेट्टी मराठी भाषा खुला खुला ०.०६.१९७८ २६.०२.२०१३ मविप १५ २०१२ २६.०२.२०१३ ३०.०६.२०३६ 
८ ७२७-अ | श्रीमती [Aare शाशिवक्रीवि खुला खुला ०७.०२.१९७७ २६.०२.२०१३ मविप १९ | २०१२ २६.०२.२०१३ २८.०२.२०३५ 
९ ७२९-अ श्री शा.रावराणे ग्राविवजसंवि खुला खुला ३.११.१९८३ ०२.०३.२०१३ मविप २२ २०१२ २६.०२.२०१३ 30.99.2089 
२० ७४५-अ श्री वि.घाडगे साबांवि अजा अजा ०८.०६.१९८२ २६.०२.२०१३ मविप BC २०१२ २६.०२.२०१३ ३०.०६.२०४० 
२१ ७४७-अ श्री. |ज्ञा.आ.आव्हाड अनापुवग्रासंवि खुला भज (ड) २८.११.१९८९ २१.०५.२०१३ ससेवा १३ २०१२ ३०.०४.२०१३ ३०.११.२०४७ ।नियुक्‍्ती दि.बदल 
२२ ७४७-ब श्री ।सं.शं.पाटील नियोजन खुला खुला ०१.०६.१९८१ २०.०५.२०१३ ससेवा १४ २०१२ ३०.०४.२०१३ ३१.०५.२०३९ 
२३ ७५४-अ श्रीमती ।गौ.पां.पाटील विवन्यावि खुला भज (क) ०४.११.१९८३ १४.०५.२०१३ ससेवा ge 2092 30.08.2093 30.99.2089 
२४ ७५७-अ श्री ।नि.ना.मसळे विवि अज अज १२.१२.१९८२ २३.०५.२०१३ ससेवा ९० २०१२ ३०.०४.२०१३ ३१.१२.२०४० 
२५ ७५७-ब श्रीमती ।वै.घ.नायर (सातार्डेकर) कौविवउवि इमाव इमाव ०८.०४.१९८१ ३०.०४.२०१३ ससेवा ९३ २०१२ ३०.०४.२०१३ ३०.०४.२०३९ 
२६ ७६०-अ श्री ।अ.वि.मुसणे शाशिवक्रिवि खुला-क्षीणदृष्टी खुला ०५.०६.१९७६ २०.१०.२००८ ससेवा १७२ | २००५ ०१.०८.२०१३ ३०.०६.२०३४ प. उ.उ. ज्ये.गमावली 
२७ ७६०-ब श्री ।दि.बा.राऊत विवन्यावि खुला खुला ११.१२.१९७८ ०१.१२.२०१० मविप १५ २००९ ०१.०८.२०१३ ३१.१२.२०३६ प.उ.उ. ज्ये.गमावळली 
२८ ७६०-क श्री ।बा.बा.गायकवाड अल्पसंख्यांक खुला खुला ०१.०७.१९८६ १०.०६.२०११ ससेवा ४३ २००९ ०१.०८.२०१३ ३०.०६.२०४४ प. उ.उ. ज्ये.गमावली 
खंड दिनांक ०१/०१/२०१९ ते ३१/१२/२०१९ 
२९ ७६१ श्री |[आ.शि.निंबाळकर मवववि खुला इमाव १५.०२.१९७३ ०७.०५.२०१४ मविप Ea 2093 02.04.2098 २८.०२.२०३१ 


01.01.2020 तात्पुरती अतिरिक्‍त 


अ.क्र. | ज्येष्ठता श्री/ सहायकांची नांवे विभागाचे नांव आयोगाने व्यक्तीचा जन्मतारीख नियुक्‍ती दिनांक/ | नियुक्तीचा | qe | at | ज्येष्ठता दिनांक/ | सेवानिवृत्तीचा अभिप्राय 
क्रमांक श्रीमती शिफारस केलेला प्रवर्ग पदोन्नती दिनांक मार्ग ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक 
१.१.२०२० प्रवर्ग ससेवा/ दिनांक 
Prov. मविप/ 
पदोन्नत 
ik he | 2 3 [| ne) 4 a ze ८ ९ ae" | |__११_ | १२ १३ | we १५ 
३४ ७६६ श्रीमती |सु.सु.गांगण नविवि खुला खुला १६.०९.१९७२ ०७.०५.२०१४ मविप ९ २०१३ ०२.०५.२०१४ ३०.०९.२०३० 
३५ ७६७ श्रीमती |नि.चं.राणे ग्राविवजसंवि खुला खुला ०८.०७.१९६८ ०२.०५.२०१४ मविप १२ २०१३ ०२.०५.२०१४ ३१.०७.२०२६ 
३६ ७६८ श्री ।प्र.सु.राणे खुला खुला ०७.०९.१९७५ ०२.०५.२०१४ मविप १८ | २०१३ ०२.०५.२०१४ ३०.०९.२०३३ 
३७ ७६९ श्रीमती ।वी.वि.सावंत साबांवि खुला खुला २४.०२.१९६८ ०२.०५.२०१४ मविप २१ २०१३ ०२.०५.२०१४ २८.०२.२०२६ 
३८ ku श्री ।अ.न.मोहिते मवववि अजा अजा २९.०९.१९७९ ०८.०५.२०१४ मविप ४४ २०१३ ०२.०५.२०१४ ३०.०९.२०३७ 
३९ ko at ।नि.ब.महाडीक मवववि खुला खुला ०१.०२.१९८९ १२.०५.२०१४ ससेवा ३ २०१३ ०६.०५.२०१४ ३१.०१.२०४७ 
vo ७७२ श्री भू.ब.गायकवाड नविवि खुला इमाव ०६.०६.१९८७ १५.०५.२०१४ ससेवा & 2093 0§ 04.2098 ३०.०६.२०४५ 
४१ ७७३ श्री ।अ.अ.मोरे विवन्यावि खुला खुला १.०६.१९८६ ०२.०६.२०१४ ससेवा |_१०_ | २०१३ ०६.०५.२०१४ ३०.०६.२०४४ 
४२ ७७४ श्री ।|न.बा.पोकळे ग्राविवजसंवि खुला भज (क) ०५.०६.१९९१ ०३.०६.२०१४ ससेवा १२ २०१३ ०६.०५.२०१४ ३०.०६.२०४९ 
83 ७७५ श्री अ.व.इथापे साप्रवि खुला खुला ५.०५.१९८९ ०२.०६.२०१४ ससेवा १६ २०१३ ०६.०५.२०१४ ३१.०५.२०४७ 
४४ ७७६ श्री |श.रा.घावटे वैशिवऔद्रवि खुला खुला ०५.०६.१९८७ ०२.०६.२०१४ ससेवा १८ २०१३ ०६.०५.२०१४ ३०.०६.२०४५ 
४५ ku श्री ।मो.रा.शेख सपवववि खुला खुला ६.१०.१९८५ ३१.०५.२०१४ ससेवा २० २०१३ ०६.०५.२०१४ ३१.१०.२०४३ 
४६ ७७८ श्री ।म.अ.घोगडे उवतंशिवि खुला खुला ०१.०६.१९८८ ०२.०६.२०१४ ससेवा २१ २०१३ ०६.०५.२०१४ ३१.०५.२०४६ 
80 ७७९ श्री ।सा.स.चौधरी अल्पसंख्यांक खुला खुला २.१२.१९८२ ०३.०६.२०१४ ससेवा २४ २०१३ ०६.०५.२०१४ ३१.१२.२०४० 
Be ७८० श्री |कि.स.काळे गवि खुला भज (क) २२.०७.१९८९ २२.०५.२०१४ ससेवा २७ २०१३ ०६.०५.२०१४ ३१.०७.२०४७ 
४९ ७८१ श्री ।शि.चं.घुगे कृषिपदुम खुला भज (ड) २५.०६.१९८२ ०३.०६.२०१४ ससेवा २९ २०१३ ०६.०५.२०१४ ३०.०६.२०४० 
Yo ७८२ श्री |चे.रा.चव्हाण शाशिवक्रीवि खुला खुला २९.०७.१९८६ १५.०५.२०१४ ससेवा ३० २०१३ ०६.०५.२०१४ ३१.०७.२०४४ 
५१ ७८३ श्री .शि.नायकल नविवि खुला खुला २६.०२.१९८१ ०९.०५.२०१४ ससेवा ३१ २०१३ ०६.०५.२०१४ २८.०२.२०३९ 
42 ७८४ श्री ।प्र.रा.तानवडे खुला इ्माव १३.१२.१९८९ ०३.०६.२०१४ ससेवा ३२ २०१३ ०६.०५.२०१४ ३१.१२.२०४७ 
५३ ७८५ श्री ।सा.धों.पाटील उऊवकावि खुला खुला ३०.०८.१९८९ ०३.०६.२०१४ ससेवा ३६ २०१३ ०६.०५.२०१४ ३१.०८.२०४७ 
4g ७८६ श्री .श्री.शिदे ग्राविवजसंवि खुला खुला १५.०८.१९९० ०३.०६.२०१४ ससेवा ३७ | २०१३ ०६.०५.२०१४ ३१.०८.२०४८ 
4 ७८७ श्रीमती ।प्र.पं.कदम अनापुवग्रासंवि खुला खुला २३.०२.१९९१ ०२.०७.२०१४ ससेवा ३८ २०१३ ०६.०५.२०१४ २८.०२.२०४९ 
५६ ७८८ श्री |स.र.पाटील पापुवस्ववि खुला खुला २४.०८.१९८८ २३.०५.२०१४ ससेवा ४० २०१३ ०६.०५.२०१४ ३१.०८.२०४६ 
५ ७८९ श्री [etary साआवि खुला खुला २७.०१.१९८९ ०६.०५.२०१४ ससेवा ४१ २०१३ ०६.०५.२०१४ ३१.०१.२०४७ 
५८ ७९० श्री ।दे.शे.महाजन आविवि इमाव इमाव ०६.१०.१९९० १५.०५.२०१४ ससेवा ४९ २०१३ ०७.०५.२०१४ ३१.१०.२०४८ 
48 ७९१ श्री ।प्र.शांनिकम सपवववि अजा अजा १८.०९.१९८४ २०.०५.२०१४ ससेवा Yo २०१३ ०७.०५.२०१४ ३०.०९.२०४२ 
६० ७९२ शि.र.आचार्य साबांवि खुला खुला १४.११.१९८१ ०३.०७.२०१४ ससेवा 48 2093 019.04.2098 30.99.2038 
६१ ७९३ .द.टेके ग्राविवजसंवि विमाप्र विमाप्र ०१.०८.१९८८ ०२.०६.२०१४ ससेवा ६३ २०१३ ०७.०५.२०१४ ३१.०७.२०४६ 
६२ ७९४ .खड आविवि इमाव इमाव 04.02.9880 ०३.०६.२०१४ ससेवा ६्द २०१३ ०७.०५.२०१४ ३१.०८.२०४८ 
६३ ७९५ सु.शिदे सपवववि खुला-अस्थिव्यंग खुला ३०.०४.१९९१ ९.०५.२०१४ ससेवा && 2093 019.054.2098 ३०.०४.२०४९ 
६४ ७९६ .बा.चौरे साप्रवि इमाव इमाव २३.१२.१९८० ३१.०५.२०१४ ससेवा ad 2093 09.04.2098 39.92.2036 
&4 ७९७ .ताठे afer sara इमाव १६.०३.१९८५ ०७.०५.२०१४ ससेवा ६९ २०१३ ०७.०५.२०१४ ३१.०३.२०४३ 
६६ ७९८ शा.शौ.जमादार मृदवजलसंधारण खुला खुला १०.०४.१९९२ २.०५.२०१४ ससेवा त्र २०१३ ०९.०५.२०१४ ३०.०४.२०५० 
६७ ७९९ अ.अ.पाटील गवि खुला खुला ०६.०७.१९८९ ०६.०६.२०१४ ससेवा ८० | २०१३ ०९.०५.२०१४ ३१.०७.२०४७ 


01.01.2020 तात्पुरती अतिरिक्‍त 


अ.क्र. | ज्येष्ठता श्री/ सहायकांची नांवे विभागाचे नांव आयोगाने व्यक्तीचा जन्मतारीख नियुक्‍ती दिनांक/ | नियुक्तीचा | qe | at | ज्येष्ठता दिनांक/ | सेवानिवृत्तीचा अभिप्राय 
क्रमांक श्रीमती शिफारस केलेला प्रवर्ग पदोन्नती दिनांक मार्ग ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक 
१.१.२०२० प्रवर्ग ससेवा/ दिनांक 
Prov. मविप/ 
पदोन्नत 
|. १__| २ ३ शया ५ & | 8 | ८ ९ | १०. | |__११_ | १२ १३ LPS ४ | १५ 
ot | ८०३ श्रीमती |स्ने.सु.लोखंडे साप्रवि खुला इमाव ०१.१०.१९८७ ३०.०५.२०१४ ससेवा ८९ | २०१३ ०९.०५.२०१४ ३०.०९.२०४५ 
७२ ८०४ श्री मि.वि.दुबे विवन्यावि अजा-मूकबधीर अजा ०२.०४.१९९० २९.०५.२०१४ ससेवा ९० २०१३ ०९.०५.२०१४ ३०.०४.२०४८ 
3 ८०५ श्रीमती |आ.ब.पोवार खुला खुला ०४.०४.१९८९ ०३.०७.२०१४ ससेवा ९२ | २०१३ ०९.०५.२०१४ ३०.०४.२०४७ 
8 ८०६ श्री ।मा.अ.बंटेवाड साबांवि अज अज २५.११.१९८६ २६.०५.२०१४ ससेवा ९४ | २०१३ ०९.०५.२०१४ ३०.११.२०४४ 
७५ ८०७ श्रीमती ।यो.अ.देशमुख गवि sara इ्माव २६.०४.१९८४ ०३.०६.२०१४ ससेवा ९६ | २०१३ ०९.०५.२०१४ ३०.०४.२०४२ 
नि Lod श्रीमती ।वि.ग.दुपारे गवि अजा अजा २१.०६.१९७८ ०४.०६.२०१४ ससेवा ९९ | २०१३ ०९.०५.२०१४ ३०.०६.२०३६ 
ku ८०९ श्री |दि.रा.गायकवाड ग्राविवजसंवि खुला-क्षीणदष्टी खुला २.०४.१९८९ ०२.०६.२०१४ ससेवा | 909 | 2093 08.04.2098 30.08.2080 
७८ ८१० श्रीमती |म.वि.गोंधळी इमाव इमाव ०३.११.१९८६ ०७.०६.२०१४ ससेवा ०३ | २०१३ ०९.०५.२०१४ ३०.११.२०४४ 
8 ८११ श्रीमती ।स.द.घोडके साबांवि भज(क) भज (क) २०.०५.१९८८ ०३.०६.२०१४ ससेवा ०४ २०१३ ०९.०५.२०१४ ३१.०५.२०४६ 
८० ८१२ at श्री.द.जिरेवार गवि अज अज ६.०३.१९८५ ०२.०६.२०१४ ससेवा Og 2093 08.04.2098 39.03.2083 
८१ ८१३ श्रीमती ।सु.के.धांडे अजा अजा २०.०५.१९८९ २९.०५.२०१४ ससेवा |_११०_ | २०१३ ०९.०५.२०१४ ३१.०५.२०४७ 
८२ ८१४ श्रीमती |रु.भ.लाटे जलसंपदा sara इमाव ८.०१.१९८३ ०२.०६.२०१४ ससेवा १२ | २०१३ ०९.०५.२०१४ ३१.०१.२०४१ 
८३ ८१५ श्री ।|अ.आ.यादव साप्रवि खुला-अस्थिव्यंग खुला ०९.१०.१९८७ २७.०५.२०१४ ससेवा १३ | २०१३ ०९.०५.२०१४ ३१.१०.२०४५ 
८४ ८१६ श्रीमती |स.रा.डेहनकर (डेहणकर) मवववि sara इमाव ०५.११.१९८७ २७.०५.२०१४ ससेवा १५ | २०१३ ०९.०५.२०१४ ३०.११.२०४५ 
८५ ८१७ श्री |दि.वि.पाटील मवववि खुला-क्षीणदष्टी खुला ०.०८.१९८९ १३.०६.२०१४ ससेवा २६ | २०१३ ०९.०५.२०१४ ३१.०८.२०४७ 
८६ ८१८ श्री |सं.सु.गायकवाड जलसंपदा इमाव इमाव ०६.०९.१९८९ ०९.०५.२०१४ ससेवा २८ | २०१३ ०९.०५.२०१४ ३०.०९.२०४७ 
८७ ८१९ श्रीमती ।रु.श.सोनवणे गवि अज अज ९.०६.१९८६ ०४.०६.२०१४ ससेवा २९ । २०१३ ०४.०६.२०१४ ३०.०६.२०४४ 
@ ज्येष्ठता अनिश्चित BY उशीरा रुजू मविप ।मर्यादित विभागीय परीक्षा से.प्र.प. स.क.अ. सेवा प्रवेशा परीक्षा 
उ.उ. उशीरा उत्तीर्ण (विहित संधींनंतर उत्तीर्ण) त.प.क.अ. ।तदर्थ पदोन्नत कक्ष अधिकारी ससेवा |सरळसेवा वि.प. क.अ. पदोन्नतीकरिता विभागीय परीक्षा 
सेनि |।सेवानिवृत्त स्वेसेनि स्वेच्छा सेवानिवृत्त गु.क्र. ।गुणवत्ता क्रमांक 
लयीर Kees 
खालील सहायक कक्ष अधिकारी यांनी संबंधित पदावरील ज्येष्ठता गमावली असल्याने त्यांची सेवाज्येष्ठता सध्या निश्चित करता येत नाही. 
अ.क्र ज्येष्ठता श्री/ सहायकांची नांवे विभागाचे नांव आयोगाने व्यक्तीचा जन्मतारीख नियमित नियुक्ती/ | नियुक्तीचा | ap वर्ष | ज्येष्ठता दिनांक/ सेवानिवृत्तीचा अभिप्राय 
क्रमांक श्रीमती शिफारस केलेला प्रवर्ग नियुक्ती दिनांक/ मार्ग ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक 
१.१.२० प्रवर्ग पदोन्नती दिनांक ससेवा/ दिनांक 
Prov. मविप/ 
पदोन्नत 


R 
@ 
@ 
@ 


al 


3 


वै.तु.खराबी 


सु.वि.सावळवाडे (सु.सु.अलगौडर) 


01.01.2020 तात्पुरती अतिरिक्‍त 


a हे: | 


षु 


aa 


विजा(आ) 


०४.०२.१९७० 


२४.१०.२००८ ससेवा 


खुला खुला .०१. मविप 
खुला खुला ०४.०३.१९८७ २१.०५.२०१३ ससेवा 
खुला खुला र ससेवा 


२९.०२.२०२८ 


३१.०१.२०३३ 
३१.०३.२०४५ 
३०.०९.२०४३ 


4 


ज्ये.गमावली 
से.प्र.प.उ.उ. ज्ये.गमावली 
से.प्र.प.उ.उ. ज्ये.गमावली 
से.प्र.प.उ.उ. ज्ये.गमावली 


3/4 


अ.क्र. | ज्येष्ठता सहायकांची नांवे | विभागाचे नांव आयोगाने व्यक्तीचा जन्मतारीख नियुक्‍ती दिनांक/ | नियुक्तीचा | a | वर्ष | ज्येष्ठता दिनांक/ | सेवानिवृत्तीचा अभिप्राय 
क्रमांक श्रीमती शिफारस केलेला प्रवर्ग पदोन्नती दिनांक मार्ग ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक 
१.१.२०२० प्रवर्ग ससेवा/ दिनांक 
Prov. मविप/ 
पदोन्नत 
Ea २ ३ PK 4 & | 8 | ८ ९ | ow | aa | १२ १३ | oe १५ 
द @ श्री ।वि.शि.कदम मवववि खुला खुला ०२.११.१९७३ ०२.०५.२०१४ मविप ka २०१३ @ 30.99.2039 से.प्र.प.उ.उ. ज्ये.गमावली 
& @ श्री ।प्र.त्रि.कांदे मवववि भज(ड) भज (ड) १६.१२.१९८७ ०९.०५.२०१४ ससेवा kw 2093 @ 39.92.2084 से.प्र.प.उ.उ. ज्ये.गमावळली 
Za @ श्रीमती ।प्रा.र.पाटील (प्रा.प्र.चौगुले) जलसंपदा खुला खुला २५.०३.१९८८ २६.०५.२०१४ ससेवा ८४ २०१३ ७ ३१.०३.२०४६ से.प्र.प.उ.उ. ज्ये.गमावळी 
@ ज्येष्ठता अनिश्चित उ.रुजू उशीरा रुजू मविप ।मर्यादित विभागीय परीक्षा से.प्र.प. स.क.अ. सेवा प्रवेश परीक्षा 
उ.उ. [Bakr eet त.प.क.अ. jared पदोन्नत कक्ष अधिकारी ससेवा |सरळसेवा वि.प. क.अ. पदोन्नतीकरिता विभागीय परीक्षा 
सेनि |।सेवानिवृत्त स्वेसेनि स्वेच्छा सेवानिवृत्त yp. ।गुणवत्ता क्रमांक 


र Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 

G a an an DN: CN = Gajanan Bhimrao Gurav, C = IN, 
J S = Maharashtra, O = Government of 

Maharashtra, OU = General Administration 


Bhimrao Gurav १४९१, ८८ 1021.07 «0590 


01.01.2020 तात्पुरती अतिरिक्‍त 


